मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 29 एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.६४/प्रशासन-१ 

दि. २९ सप्टेंबर, २०२१ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०२२ व दि. ०३ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे 
दि. ०८ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव यांचे 
दि. ०४ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांचे 
दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक / जळगाव / 
धुळे /अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ 
ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक/ जळगाव/ धुळे/ अहमदनगर यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३३७ पदे, रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील ५०१ पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील ३३३ पदे अशा एकूण 
४१७१ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून सोबत 
दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक ०१ मार्च, २०२२ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१ 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२११४५३३९५७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शिया 
Vikram Nivrutti ५०००५५५ 


rashtra, 
2.5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd 1 7f65e69284fe1d3274 
a32de69eb6a25, 


serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf5a52 
h a mM a 755adfef51ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.04.21 15:26:39 +05'30' 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
9 ष्ट्र 


प्रत-१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक / जळगांव / धुळे / अहमदनगर. 
५) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नाशिक / जळगांव / धुळे / अहमदनगर. 
६) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-११ / आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन प्रशासन -१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१, दिनांक :- 29 एप्रिल, २०२२ 


सोबतची ६ विवरणपत्रे 
विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 
दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ पयन 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ दि.०१/०३/२०२२ पासून 
जक पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ त 
10 या दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या मुदतवाढ रावता 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये 3 ena 
a ae पदांची संख्या 
> झालेली वाढ. झालेली घट 
pe 2 3 8 दु & 
हिं मुख्य अभियंता सा.बां. of शिक शिंगी ०६ 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १३६ ७० he] २०६ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, ११३ ha a ११३ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, २३५ i. | १३३ १०२ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, ३६९ शकी शिंगं ३६९ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण ८५९ | wo 933 ७९६ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ पासन 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ दि.०१/०३/२०२२ पासून 
= पर्यंत मुदतवाढ wat मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ — 
i | eee लाल दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
व कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या मुदतवाढ anaes 
व अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये 3 enh 
— दहे पदांची संख्या 
झालेली वाढ. झालेली घट 
Ea 2 3 8 दु ६ 
al मुख्य अभियंता सा.बां. ॥_ | Lo. 4 Loo 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, ७१५ ae 1. || ७१५ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, ४७२ mae dl B92 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३८० ae a ३८० 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, ४३६ शिका nae ४३६ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण २००३ | 0____| fF lo 2003 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ । दि.०१/०३/२०२२ 
गी पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ eyes 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ग न मुदतवाढ 
र अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये aaa. दा 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट संख्या 
१ २ 8 4 द 
१ | मुख्य अभियंता [| शिश a 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६६ गा शशि १६६ 
सा.बां.मंडळ, 
नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, ७० || चिल ७० 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, ११९ a) शिश ११९ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, १३० aa na १३० 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण ४८५ [> oat Sa ४८५ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.०१/०३/२०२२ 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ कत 
as कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ore मुदतवाढ 
i अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये equa: “पदाचा 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट संख्या 
१ २ ३ 8 षु & 
q | मुख्य अभियंता सा.बां. a r शकी aa 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
2 | अधीक्षक अभियंता, १६ f=] aw १६ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
3 | अधीक्षक अभियंता, ११ शिंगी a ११ 
सा.बा.मडळ, जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, १४ -. ". || शिकका १४ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
4 | अधीक्षक अभियंता, १२ i | a १२ 
सा.बा.मडळ, 
अहमदनगर 
एकूण 43 | oe ae 43 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
es पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ । पर्यंत मुदतवाढ 
क यालया नाते दि.३१/०८/२०२२ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यत = qacrare 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये तडा 3 wach 
— ais द्यावयाच्या पदांची 
: झालेली वाढ. झालेली घट क ती 
संख्या 
१ २ 8 4 & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शि शिंक 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १७४ ॥____) = १७४ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, २० शग शिंगी २० 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, १२५ शिश विश १२५ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, १४ शिंग शिंगी १४ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण 333 | 0__| po 333 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ पासन 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
is पर्यंत मुदतवाढ wat मुदतवाढ | wa मुदतवाढ 
: _ | कार्यालयाचे नाव od दि.३१/०८/२०२२ 
Zs कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल प्त मुदतवाढ 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ee 3 पदांची 
संख्या वादे द्यावयाच्या पदांची 
शे झालेली वाढ. झालेली घट यो 
सख्या 
१ २ ३ v षु & 
q | मुख्य अभियंता सा.बां. = | 1 | aa a 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १४० = १५ १२५ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, १०६ शिका ४७ ष्‌्९ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
& | अधीक्षक अभियंता, १०८ | ०७ १०१ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, २२१ a ०५ २१६ 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
एकूण ५७५ ee ७४ ५०१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


